शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ : 

नवीन महाविद्यालयांना तसेच 
विस्तारीकरणांतर्गत अभ्यासक्रम, तुकडी व 
विद्याशाखा मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ३१ जुले, २०२०. 


संदर्भः १ शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/(२२९/१७)/मशि-४, 
दिनांक १२.१०.२०१७. 
२ सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ०९ दिनांक २५.०६.२०२०. 


शासन आदेठा 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, अधिनियम, १९९७ आणि 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु 
कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी 
नवीन महाविद्यालयांचे तसेच विस्तारीकरणांतर्गतचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले 
आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन दिनांक १२.१०.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत 
करण्यात आलेल्या निकषांप्रमाणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस व 
शासनस्तरावर HSA छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधीळ कलम ६२(५) व त्याखालील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील विवरणात नमूद केल्याप्रमाणे प्रपत्र अ मध्ये नवीन 
महाविद्यालयांना तसेच प्रपत्र ब मध्ये विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावांना खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

प्रपत्र-अ 

अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा 
क्र. 


२ ३ 
| श्री. किसनराव खोब्रागडे एज्युकेशन सोसायटीचे ।१. बी.ए. 
यडावंत महाविद्यालय, लाखांदूर, जि. भंडारा . बी.ए. ट्रॅव्हल अन्ड टुरिझम) 


| बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 

. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


२ | नवप्रवर्तन सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थेचे खोमान 


१ 
2 
३. बी.ए. संस्कृत (विशारद) तुलसी 
१ 
प्रशासकीय महाविद्यालय, साकोली, जि. भंडारा | 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


३ | क्रांती शिक्षण संस्थेचे श्री. कांशीरामजी हुमने १. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
महाविद्यालय, ता. पवनी, जि. भंडारा स्टडीज) 
२. बी.कॉम. 
३. बी.ए. 
४. बी.बी.ए. 
५. एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
४ | माय द्रिम्स तंत्र शिक्षण व बहुउद्देशीय विकास १. बी.ए. 
संस्थेचे ज्ञानदीप प्रशासकीय महाविद्यालय, ता. | (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर विद्याशाखा) 
५ | श्री. किसनराव खोब्रागडे एज्युकेशन सोसायटीचे ।१. बी.ए 
श्री. किसनराव खोब्रागडे प्रशासकीय २. बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी 
महाविद्यालय, वैरागड, ता. आरमोरी, जि. स्टडीज) 
गडचिरोली ३. बी.ए. (ट्रॅव्हल अन्ड टुरिझम) 
४. बी.ए. संस्कृत (विशारद) 
६ । श्रीम. अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळाचे १. बी.ए. 
संताजी महाविद्यालय, आरमोरी, जि. गडचिरोली | २. बी.ए. (ट्रॅव्हळ अँन्ड ट्रिझम) 
३. बी.ए. संस्कृत (विशारद) 
संस्कृत तथा संस्कृतेत्तर भाषा) 
७ । प्रज्ञा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे वीर १. बी.ए. 
महाविद्यालय, गोरेगांव, जि. गोंदिया (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
२. डिप्लोमा इन योग नॅचरापॅथी 
अन्ड SUCHET (भारतीय धर्म 
तत्वज्ञान व संस्कृति) 
८ | युगांतर एज्युकेशन सोसायटीचे तिरपुडे १. बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी 
इन्स्टिटयुट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट, नागपूर | स्टडीज (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
९ | धरमपेठ एज्युकेशन सोसायटीचे नटराज आर्ट १. बी.पी.ए. (नृत्य) 
US कल्वर सेन्टर, नागपूर २. बी.एफ.ए. 
३. एम.एफ.ए. 
(भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृति) 
१ उदयन बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे शोठ १. बी.ए 
सुभाषबाबु Walters पालीवाळ कॉलेज | २. बी.कॉम. 
ऑफ ues एडमिनिस्ट्रेशन पारशिवनी, जि. | (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
नागपूर विद्याशाखा) 


Page 2 of ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


| १ | बाळ गंगाधर तिलक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे ।१. बी.कॉम. 
गजानन महाराज वाणिज्य महाविद्यालय, उमरेड, | (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
जि. नागपूर विद्याशाखा) 
१२ | अनिकेत शिक्षण संस्थेचे वर्धा प्रशासकीय १. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
महाविद्यालय, दयाळ नगर, वर्धा (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


१३ 


श्री. गुरूदत्त बहुउद्देशीय संस्थेचे श्री. दादासाहेब 
हिवसे पाटील महाविद्यालय, रोहणा, वर्धा 


१. बी.ए. (ट्रॅव्हल अँन्ड टुरिझम) 
२. बी.ए. 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


१5 


निळकंठेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्थेचे संत गजानन 
महाराज महाविद्यालय, ता. बाळापूर, जि. 
अकोला 


१. एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
२. मास्टर इन लायब्ररी सायन्स 

३. बी.कॉम 

४. TAN. 

दघ. बी.ए. 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


१५ 


रहेबर एज्युकेडान अन्ड सोशल वल्फेअर 
असोसिएशनचे विदर्भ मॉर्डन डिग्री कॉलेज, 


१. एम.ए. (पब्छिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
२. बी.ए. 


अकोला (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
१६ | कमल विद्या प्रसारक मंडळाचे सेंट थॉमस | १. बी.ए. 
प्रशासकीय महाविद्यालय, अमरावती 
१७ | कमल विद्या प्रसारक मंडळाचे भगवान प्रशासकीय | १. बी.ए. 
महाविद्यालय, He, ता. तिवसा, जि. अमरावती | 2. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
१८ | अंबिका बहुउद्देशीय संस्थेचे स्व. सुशिळाबाई १. बी.ए. (ट्रॅव्हल अन्ड टुरिझम) 
जैस्वाल महाविद्यालय, ता. मोताळा, जि. २. बी.ए. 
बुलढाणा ३. बी.कॉम. 
४. बी.बी.ए. 
१९ | सागमाळ एज्युकेडठान अन्ड मल्टीपर्पज १. बी.ए. 
सोसायटीचे महात्मा गांधी प्रशासकीय सेवा | (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
महाविद्यालय, दुधा, ता. जि. बुलढाणा विद्याशाखा) 
२० | स्व. बापूराव देशमुख बहुउद्देशी संस्थेचे मातोश्री ।१. बी.कॉम 
मंगळताई काशीकर महाविद्यालय, २. बी.ए. 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


Page 3 of ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


२१ 


आधार एज्युकेशन अन्ड वेल्फेअर सोसायटीचे 
दीपस्तंभ महाविद्यालय, शेगांव, जि. बुलढाणा 


१. बी.ए. 
२. बी.ए. (ट्रॅव्हल अन्ड टुरिझम) 


२२ 


युनिव्हर्स बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्थेचे 
युनिक पब्लिक सर्व्हिस कॉलेज, ता. केळापूर, जि. 
यवतमाळ 


१. बी.ए. 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


२३ 


जगदंबा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्थेचे 
जगदंबा इन्स्टिटयुट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी अन्ड 


१. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज) 


भारतरत्न नानाजी देशमुख वरिष्ठ महाविद्यालय, 
गोरेगांव, ता. सेनगांव, जि. हिंगोली 


हॉटेल मॅनेजर्मेट, कळंब, यवतमाळ (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
२४ | यशवंतराव चव्हाण रूरल Seat मिशानचे  ।१. बी.कॉम. 


२. बी.एस्सी. (हॉस्पिटेलिटी स्टडीज) 
३. बी.ए. 

४. बी.बी.ए. 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


लातूर 


२५ | छत्रपती राजर्षी शाहू प्रतिष्ठानचे संत नामदेव १. बी.ए. 
प्रशासकीय सेवा पदवी महाविद्यालय, वसमत, (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
जि. हिंगोली विद्याशाखा) 

२६ | मल्हार प्रतिष्ठानचे AISA कालेज आर्वी, जि. १. बी.ए. 


२. डिप्लोमा इन अर्ली चाईल्डहुड 
एज्युकेशन अँन्ड केअर 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


२७ 


सिध्देश्वर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानचे तेजज्ञान 
सिनिअर कॉलेज गजानन नगर, परभणी 


१. बी.ए. 

२. बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


२८ | दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे पीपळ कॉलेज | १. बी.ए 
ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स ate परिसर, २. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
औरंगाबाद स्टडीज) 

२९ | जय भगवती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे भगवती १. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
महाविद्यालय, पांगरी, ता. सिल़लोड, जि. (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
औरंगाबाद विद्याशाखा) 

३० | ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळाचे श्री. साई १. बी. कॉम 
महाविद्यालय, आमदाबाद, ता. कन्नड, जि. २. मास्टर इन लायब्ररी सायन्स 
औरंगाबाद (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 

विद्याशाखा) 


Page 8 of 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


३. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


२१ 


जय भगवती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे भगवती 
महाविद्यालय, सावंगी, ता. जि. औरंगाबाद 


१. एम.ए. योगशास्त्र 

(भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृती) 
२. बी.ए. 
३. बी.बी.ए. 
४. पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अँप्छिकेशन 
५. डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 
अन्ड जर्नालिझम 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


३२ 


विश्व बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे गंगा 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 


१. बी.कॉम. 
. बी.बी.ए. 


33 


श्रमसाफल्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे 
ए.एम.डी. कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड सायन्स, 
जालना 


२ 
३. मास्टर इन लायब्ररी सायन्स 
१. बी.ए. 


कॉलेज ता. भोकरदन, जि. जालना 


३४ | स्व. हरिवंशराय बच्चन बहुउद्देशीय सेवाभावी १. बी.कॉम 
संस्थेचे स्व. राजेंद्र श्रीवास्तव महाविद्यालय, २. बी.ए. 
पारध, ता. भोकरदन, जि. जालना ३. बी.बी.ए. 
४. एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
३५ श्री. रोकडा हनुमान प्रतिष्ठान व बहुउद्देशीय १. बी.ए. 
संस्थेचे स्व. अँड. एस. डी. देशमुख कला, २. बी.कॉम 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ता. भोकरदन, | (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
जि. जालना विद्याशाखा) 
३६ | a. रोकडा हनुमान प्रतिष्ठान व बहुउद्देशीय १. बी.ए. 
संस्थेचे विवेकानंद कळा, वाणिज्य व विज्ञान २. बी.कॉम 


३. एम. ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान 
४. मास्टर इन लायब्ररी सायन्स 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


Page § of 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


३७ | येळेश्वर बहुउद्देशीय शिक्षण मंडळाचे येळेश्वर बी.ए. १. बी.ए. 
सर्व्हिसेस महाविद्यालय, येळी, ता. पाथर्डी, जि. ।२. डिप्लोमा इन लायब्ररी अन्ड 
अहमदनगर इन्फॉर्मेशन सायन्स 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकोर्ण 
विद्याशाखा) 

३८ | सहारा एज्युकेशन एंड सोशिअल डेव्हलपमेट १. बी.ए. 
फाउन्डेशनचे रिलायबळ कॉलेज, नागापूर, २. डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 
अहमदनगर स्टडीज 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 

३९ | सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व बहुउद्देशीय १. बी.ए. 
संस्थेचे स्व. पी. व्ही. बेल्हेकर महाविद्यालय, ता. |२. बी.ए. (ट्रॅव्हल अँन्ड टुरिझम) 
नेवासा, जि. अहमदनगर 

४० । मोहटादेवी सेवा प्रतिष्ठानचे सनराईज १. बी.बी.ए. 
महाविद्यालय, ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर २. एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 

४१ | युईंआय ग्लोबल एज्युकेशन पुणे श्रीजी हाउस, ।१. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
शिवाजीनगर, पुणे स्टडीज) 

२. डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 
स्टडीज 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 

४२ | देव एज्युकेशन सोसायटीचे शेफ किचन १. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी 
इन्स्टिटयुट ऑफ कलिनरी आर्टस अँन्ड होटल । स्टडीज) 
मॅनेजमेंट, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर २. डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी 

स्टडीज 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 

४३ | आर. आर. एज्युकेशन ट्रस्टचे वक्रतुंड १. बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
इन्स्टिटयुट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी एन्ड टुरिझम (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
स्टडीज आर.आर. एज्युकेशन ट्रस्ट, मुलूंड - प. | विद्याशाखा) 

४४ | योग विद्या धाम, शिरपूर, जि. धुळे १. एम.ए. (योगशास्त्र) (भारतीय 

धर्मतत्वज्ञान तथा संस्कृती) 

४५ | बकलीवाल फौन्डेशन,एपीएमसी, वाशी, नवी १. बी.कॉम. 
मुंबई २. बी.बी.ए. 

३. बी.ए. 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


Page & of 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


४६ 


सहयोग प्रतिष्ठानचे सहयोग कालेज ऑफ 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स, जांभळी नाका, ठाणे 


१. बी.ए. (ट्रॅव्हल अँन्ड टूरिझम) 

२. बी.कॉम. 

३. बी.बी.ए. 

४. बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याञ्ाखा) 


४७ | याक एज्युकेशन ट्रस्टचे याक कॉलेज, बेलापूर, ।१. बी.ए. 
नवी मुंबई २. बी.कॉम 
3. HAL. 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 
४८ | सर्वकष शिक्षण संस्था, नागपूर व्दारा एस.एस.  ।१. बी.ए. 
गणपतराव महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस, नेहरू नगर, सोलापूर | विद्याशाखा) 


२. बी.एफ.ए (भारतीय धर्म 
तत्वज्ञान व तथा संस्कृती संकाय) 


प्रपत्र-ब 


संस्था / महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / 
विषय / अतिरिक्त तुकड्या 


२ 


३ 


ओयासिस शिक्षण संस्थेचे ओयासिस महाविद्यालय, 
भंडारा 


१. बी.एस्सी. (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
२. एम.ए. (पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान) 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


भोंडेकर सांस्कृतिक क्रिडा व सामाजिक शिक्षण 
संस्थेचे मंजुळाबाई भोंडेकर महाविद्यालय, भंडारा 


१. बी.एस्सी. (हॉस्पिटलिटी स्टडीज) 

२. बी.ए. (SSG अँन्ड टुरिझम) 
(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 

३. डिप्लोमा इन योग नॅचरापैथी अन्ड 
डायटेटिक्स 

४. डिप्लोमा इन आयुर्वेद मसाज अँन्ड 
पंचकर्म टेक्निशियन (भारतीय धर्म 
तत्वज्ञान व संस्कृति) 


भद्रावती शिक्षण संस्थेचे डॉ. विवेक Bre प्रशासकीय 
महाविद्यालय, भद्रावती, चंद्रपूर 


१. बी.ए. (अतिरिक्‍त तुकडी) 

२. एम.ए. पब्छिक एडमिनिस्ट्रेशान 
पी.जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर 
अँपलिकेशन 

(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


Page Y of 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


चंफा चॅरिटेबल ट्रस्टचे पुंडलिक प्रशासकीय १. बी.कॉम. 
महाविद्यालय, राठीनगर, अमरावती (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


कैवल्यधाम श्रीमान्माधव योग मंदिर समितीचे १. एम.ए. योगशास्त्र 
गोवर्धनदास सेक्सरिया योग व सांस्कृतिक (भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृती) 
समन्वयक महाविद्यालय, लोणावळा 


२. अटीव शार्ती :- 


१) 


टे 


AN 
~~ 


& 


ल 
— 
~~ 


aie €2 


SS 


डे. 


विद्यापीठाने शै.व. २०-२१ करीता बी.ए. (सिव्हिल सर्व्हिसेस. हा पदवी अभ्यासक्रम 
मान्यतेसाठी प्रस्तावित केलेला आहे. तथापि, बी.ए. (सिव्हिल सर्व्हिसेस) या पदवीचा 
उल्लेख किंवा समावेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात आलेला 
नसल्याने बी.ए. या पदवी अभ्यासक्रमामधून (सिव्हिल सर्व्हिसेस) हे नाव वगळण्याच्या 
अटीस अधीन राहून बी.ए. या विद्याशाखेस मान्यता देण्यात येत आहे. 

विद्यापीठ अधिनियम, १९९७ मधील कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या उद्दीष्टांची पुर्तता 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून सदर नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात येत आहे. 
नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही 
परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन 
ज्युडीशियल KET पेपरवर सादर करावे. 

महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय सहसंचालकांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 
महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळलकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील 
प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हरसिटीज) 
रेग्युलेशन २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता 
केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु 
नये. 

मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 


शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक 3 


मधील 


प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 


2898८ 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(९६/२०)/मशि-४ 


संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाळ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 
५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून 
तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 
२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥0१(959॥॥9.90९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२००७३११२०४४३४६०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao Khark 
D atta t Ya y GNSc4N: caevermentch Maharachiia र 
ou=higher & technical education dept, 
talCode=400032, st=Mah htra, 
Va S a Nn t Ya 0 2420-15588009402१372009१781059218 
27123426ec3977a7476478ce183be979d, 
=Dattatray Vasantrao Khark 
Kharke Date: 2020.08.01 00:40:29 +05'30 
(द.व. GIRS) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

२) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


४) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
५) निवड नस्ती (मशि-४) 


Page 8 of 8 


